केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अकोला 
(२), हिंगोली (१), अमरावती (२) आणि यवतमाळ (१) या 
ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण 
६ रूग्णालयांचे बांधकाम करण्यासाठी अनुदान (केंद्र व 
राज्य हिस्सा) वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२० प्र.क्र.१९/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २२/०३/२०२१ 
संदर्भ :- 
१. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे-८/ 
अल्प- संख्याक विभाग/निधी/७९१/२०२० दिं.१७/०२/२०२०. 
२. सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३७/आ-३, 
दि.२४/०२/२०२०. 
३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३० व्या Empowered Committee च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त दि.१२/०१/२०२१. 
४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/७/२०२०- 
MsDP-MOMA, दि.०१/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 


गठित ASIA समितीने दि.२८/१२/२०२० रोजी झालेल्या ३० व्या बैठकीत अकोला (२), हिंगोली (१), 
अमरावती (२) आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण ६ रूग्णालये 
बांधकामासाठी रू.२४६१६.९/- लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे संदर्भ क्र.४ येथे नमुद 
दि.०१/०२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून 
यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.१४७७०.१४ लाख व राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा रू.९८४६.७६ लाख 
असा इतका आहे. 

a सद्यस्थितीत 2234 ए 483, ( 39 सहाय्यक अनुदाने ) (केंद्र हिस्सा) या लेखाशिर्षाखाळी रू.३०.०० 
कोटी इतका तर २२३५ ए २३१, (३१ सहाय्यक अनुदाने ) (राज्य हिस्सा) या लेखाशिर्षाखाली रू.८.७५ कोटी 
इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यामधून अकोला (२), हिंगोली (१), अमरावती (२) आणि 
यवतमाळ (१) अशा एकूण ६ ठिकाणी नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या रूग्णालय बांधकामासाठी निधी 
वितरीत करावयाचा आहे. तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या निदेश्ानुसार व सद्यस्थितीत निधीची उपलब्धतता 


विचारात घेऊन खालील तक्त्यात नमुद सर्व रूग्णालय बांधकामास केंद्र हिकड्यातील १२.५० टक्के प्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२० प्र.क्र.१९/का-७ 


म्हणजेच रू.१८४६.२६ Sra इतका निधी व राज्य हिळऊ्यातील ५ Cah प्रमाणे म्हणजेच रू.४९२.३२ लाख 


इतका निधी वितरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

३. he शासनाने संदर्भ क्र. (४ येथील आदेशाद्वारे PMIVK अंतर्गत अकोला (२), हिंगोली (१, 
अमरावती (२) आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण ६ रूग्णालये 
बांधकामाकरीता वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू.१८४६.२६ /- लाख तसेच 
राज्य हिऊ्यातील वितरीत करावयाची पहिल्या टप्प्यातील रू.४९२.३२ /- लाख असा एकूण रू.२३३८.५८ /- 
लाख ( केंद्र + राज्य) इतका निधी प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), 
आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांना मंजूर करून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

४. संदर्भ क्र. (४ येथील केंद्र शासनाच्या आदेशास अनुसरून प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
अकोला (2), हिंगोली (१), अमरावती (2) आणि यवतमाळ (9) या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स््री 
रूग्णालयांच्या अशा एकूण ६ रूग्णालये बांधकामाकरीता वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिछयातील पहिल्या 
टप्प्यातील रू.१८४६.२६ /- लाख तसेच राज्य fests वितरीत करावयाचा पहिल्या टप्प्यातील 
रू.४९२.३२ /- लाख असा एकूण रू.२३३८.५८ /- लाख (केंद्र > राज्य) इतका निधी प्रशासकीय अधिकारी, 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) यांना खालील तक्त्यातील स्तभं क्र (८) व (९) प्रमाणे मंजूर करून 


वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र | जिल्हा गट/शहर प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प केंद्र राज्य वितरीत करावयाचा 
किंमत हिस्सा हिस्सा निधी/हिस्सा 
केंद्र राज्य 
(स्तंभ क्र.६ चे | (स्तंभ क्र.७ 
१२.५% चे५% 
प्रमाणे) प्रमाणे) 
pede २ ३ ae aa षु ६ eee] ८ ९ 
ia अकोला उपजिल्हा नवीन १०० खाटांचे | ५०१८.०० ३०१०.८० | २००७.२ ३७६.३५ १००.३६ 
रूग्णालय,अकोट रुग्णालयाचे बांधकाम. 
२ | अकोला जिल्हा नवीन १०० खाटांचे | ४६१२.७८ २७६७.७ १८४५.१ ३४५.९६२ ९२.२५ 
रूग्णालय,अकोला । रुग्णालयाचे बांधकाम. 
३ | अमरावती । उपजिल्हा २०० खाटांच्या नवीन | ६३१७.८९ ३७९०.७ २५२७.२ ४७३.८३७ १२६.३६ 
रूग्णालय,अचलपूर | रुग्णालयाचे बांधकाम. 
४ | अमरावती | आंजनगाव सुर्जी yo खाटांचे उपजिल्हा | २३१६.५७ १३८९.९ | ९२६.६३ १७३.७३७ ४६.३३ 
रुग्णालयाचे बांधकाम. 
५ | हिंगोली हिंगोली १०० खाटांच्या स्त्री | ४२४३.६५ २५४६.२ १६९७.५ ३१८.२७५ ८४.८७ 
रुग्णालयाचे बांधकाम. 
६ | यवतमाळ | उपजिल्हा ५० खाटांच्या रुग्णाल- | २१०७.९७ १२६४.८ ८४३.१९ १५८.१ ४२.१५ 
रूग्णालय,पुसद याचे १०० खाटांच्या 
रुग्णालयामध्ये रुपांतरण. 
एकूण | २४६१६.८६ | १४७७०.११ | ९८४६.७४ | १८४६.२६ ४९२.३२ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२० प्र.क्र.१९/का-७ 

५. उपरोक्त तक्त्यातील स्तभं क्र.(८) व (९) प्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत PMIVK अकोला (२), हिंगोली (9), अमरावती (२) आणि यवतमाळ (१) या ठिकाणी 
जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय अशा एकूण ६ रूग्णालये बांधकामाकरीता केंद्र हिऱश्‍्यातील पहिल्या 
टप्प्यातील एकूण रू.१८४६.२६/- लाख तसेच राज्य हिळ्ड्यातील पहिल्या टप्प्यातील एकूण रू.४९२.३२/- 
लाख असा एकूण ( केंद्र + राज्य ) रू.२३३८.५८/- लाख इतका सशर्त निधी प्रशासकीय अधिकारी, 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. तसेच संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संबधित 
विभागीय मंडळ, व संबंधित जिल्हाधिकारी, हे प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व 
प्रशासन) यांच्यासमवेत नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

६. सन २०२०-२१ या वर्षात उक्त तक्त्यात नमुद प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, 
(अर्थ व प्रशासन) यांना उपरोक्‍त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (८) व (९) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 
रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून सदर रक्‍कम आहरित व संवितरित करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) 
यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अकोला (2), हिंगोली (9), अमरावती (२) आणि यवतमाळ (१) 
या ठिकाणी जिल्हा/उपजिल्हा/स्री रूग्णालय AM एकूण ६ रूग्णालये बांधकामाकरीता निधी आहरित करून 
ठेवण्यात यावा व आहरित केलेला निधी या विभागाव्दारे निर्गमित करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय मान्यतेनंतरच 
संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करण्यात यावा. 

७. रूग्णालयांच्या बांधकामाकरीता प्रशासकीय मान्यतेचे स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा प्राप्त होईपर्यंत, प्राप्त निधी संबधित अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरीत करू नये. 

८. तसेच सदर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी व योजनेबाबत समन्वय साधण्यासाठी सहसंचालक 
आरोग्य सेवा(प्रा.आ.केंद्र-जि.प.स्तर) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 

९. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता 
संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणेने आवश्‍यक त्या बाबींची त्वरेने पूर्तता करून घ्यावी. शासन निकषानुसार तसेच 
विकासकामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीनुसार निविदा प्रक्रिया करावी. 
सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कामास सुरूवात करू नये. 


विकासकामांशी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक मंजुरीच्या/कामाच्या 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२० प्र.क्र.१९/का-७ 

आदेशानुसार, विकासकामांची अमंलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण करण्याबाबत प्रशासकीय अधिकारी, 
सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) यांनी दक्षता घ्यावी. 

१०. शासन पत्र क्र.अविवि-२०१५/प्र.क्र.६८/का.७, दि.२८/०३/२०१६ मधील निर्देशानुसार ०॥॥॥/९ अंतर्गत 
मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अमंलबजावणीकरिता केंद्र + राज्य हिळ्यांतर्गत मंजूर निधी सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीकोनातून केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्यात यावा. सदर प्रयोजनासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत स्वतंत्र बँक 
खाते उघडण्यात यावे. 

११. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत Cv.c च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG BI 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संचालक, आरोग्य सेवा, 
संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, 
मुंबई यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय 
नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे 
निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्कम चालू आर्थिक वर्षात 
उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 

१२. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी विषयांकीत विकासकामांच्या बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 
wre झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाळ (apr), 
अद्ययावत छायाचित्रांसह प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावीत. तसेच विभागाच्या Construction tracker प्रणालीवर देखील विषयांकीत विकासकामांच्या 
बांधकामाची माहिती वेळोवेळी Upload करावी. 

१३. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) यांनी मान्यताप्राप्त 
विकासकामांच्या अमंलबजावणीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील निधीची मागणी करताना पहिल्या टप्प्यात प्राप्त सर्व 
निधीच्या वापराबाबतची विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रे (10) तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR), 
अद्ययावत छायाचित्रांसह प्रस्तावासोबत शासनास सादर करावी. तसेच निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळ-मेळ घालण्याची 
जबाबदारी प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) यांची राहील. 

१४. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या दि.१४/१२/२०१५ रोजीच्या बैठकीतील सूचनेनुसार 
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम अंतर्गत ज्या रूग्णालय बांधकामास निधी मंजूर करून वितरित करण्यात 


आलेला आहे, त्याच रूग्णालय बांधकामास सदरचा निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२० प्र.क्र.१९/का-७ 

परिस्थितीत अन्य बांधकामास सदरचा निधी खर्च केल्यास सर्व संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात 
येईल. तसेच प्रस्तावित विकासकामाकरिता अन्य कोणत्याही योजनेतून अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. 

१५. केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार विषयांकीत बांधकामातंर्गत केंद्र हिऊ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 
झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत 
योजना (00) (१७) अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए 
५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिळ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई- 
१,२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) 
(१४) अल्पसंख्याक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (2234 ए २३१) ३१- 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

१६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
अन्वये तसेच दि.१४/०५/२०२० अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
तसेच वित्त विभागाच्या अ.नौ.सं.क्र. क्र.६४/२०२१/व्यय-१, दि.०१/०३/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


१७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२२११५५२०२८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. Sonavane ८ 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa55 1 2ea788889af1515 
= avane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव. 
४. आयुक्‍त, आरोग्य अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,राआसो,मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
६. प्रशासकीय अधिकारी, सहसंचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन) 
७. सहसंचालक आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र-जि.प.स्तर), 
८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संबधित विभागीय मंडळ. 
९. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती/औरंगाबाद. 
१०. जिल्हाधिकारी,अमरावती/अकोला/हिंगोली/यवतमाळ. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२० प्र.क्र.१९/का-७ 


११. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

१३. अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,राज्य आरोग्य सोसायटी,मुंबई. 

१४. कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अमरावती/अकोला/हिंगोळी/यवतमाळ. 
१५. जिल्हा aed चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, अमरावती/अकोला/हिंगोली/यवतमाळ 
१६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१७. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१८. निवड नस्ती, का.७. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


